सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे , राजपत्र क्र .३३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३-१९ , २०२० : श्रावण , २२-२८ , 


शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे - ६ , 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती, पृष्ठे भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 

असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 

समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
९ ७५ 

अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

अधिसूचना. 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

९ ८० 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


१ 


सहकार आयुक्त व निबंधक यांजकडून 
वाचा : - १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ 
वसूली आदेश / २०१८ . दि . ०६/०४/२०१८ . 

२ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसूली 
अधिकारीनियुक्ती/ फेरनियुक्ती / २०१८, दि . ३१/१०/२०१८ . 

३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी दि नांदेड मर्चन्टस को - ऑप बँक लि . 
नांदेड यांचे दिनांक ११/०५/२०२० चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव . 


आदेश 
क्र.ना. बॅका/ १ - सआ / दि नांदेड मर्चन्टस बँक / का.क १५६ / २०२० / 
१०७५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . 
आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये दि . नांदेड मर्चन्टस को - ऑप बँक 
लि . नांदेड या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसूली 
प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ 
चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार खालील अटीस अधिन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दि . ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान 
करीत आहे. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व 
नियम १०७ अन्वये आदेश 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


अ.क्र 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ . 


श्री . लायक गोरेमियाँ नेरलीकर 


शाखा अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


नांदेड , परभणी, हिंगोली, 
औरंगाबाद , लातूर , यवतमाळ, 
वाशिम, पुणे. 


औ . भाग १-३३ 


९ ७५ 


९ ७६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३-१९ , २०२० : श्रावण , २२-२८ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


, 


अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल 
करण्याची कार्यवाही करावी. 


अटी : - १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ 
मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली 
करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे 
पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून 
आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून 
घेण्यात येतील . 


१० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ आदेश दि .०६ / ०४ / २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी 
खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

११ ) या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजी परिपत्रकीय सुचनांचे वसूली 
अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी 
दरमहा वसूली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील 
प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


२ ) सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसूली 
दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ 
रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज 
वसूलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था नांदेड यांनी 
सादर करावी. 


१२ ) वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा 
यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 


, 


पुणे, ०२/०६/२०२० 


४ ) वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास 
किंवा सेवा निवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान 
केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


डॉ . आनंद जोगदंड, 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


२ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या कालावधीत वसुलीचे 
कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास 
आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


पहा : - शासन पोलीटिकल अॅड सर्व्हिसेस विभाग , यांचा शासन निर्णय 
क्रमांक पी / १३ / २/दिनांक ६ / ८ / १ ९ ५८ . 


६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक 
२३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक 
०६ / ०६ / २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या माहोरेचा वापर 


अधिसूचना 
क्र . २०२० / आरबी - डेस्क -७ / संकीर्ण/ कावी- संदर्भीय शासन निर्णयाद्वारे प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी राहूल रेखावार जिल्हाधिकारी, बीड सन २०२० 
या वर्षा करीता बीड जिल्ह्यातील खालील दर्शविलेले दिवस स्थानिक सुट्टी 
म्हणून जाहिर करीत आहे . 


करण्यात यावा . 


अ . क्र . 


दिनांक 


वार 


दिनांक 


१ . 


रक्षाबंधन 


सोमवार 


३ ऑगस्ट २०२० 


२ . 


जेष्ठ गौरी पुजन 


बुधवार 


२६ ऑगस्ट २०२० 


७ ) वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) 
असे लिहावे. 


३ . 


धनत्रयोदशी 


शुक्रवार 


१३ नोव्हेंबर २०२० 


८ ) वसूली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
“ वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी, - दि नांदेड मर्चन्टस को - ऑप 
बॅक लि . नांदेड ", असा फलक लावता येऊ शकेल . 


उपरोक्त स्थानिक सुट्या ( राज्य न्यायालयाच्या अधिकार कक्षेतील कार्यलये, 
केंद्रीय प्रशासनातील कार्यालये व बँकेच्या कक्षेतील कार्यालयाखेरीज ) बीड 
जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषदेच्या कक्षेतील कार्यालये, 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेची कार्यालये, जिल्ह्यातील शासकीय कोषागारे, 
महामंडाळाची कार्यालये व इतर सर्व खाजगी शैक्षणिक संस्था यांना लागू 
राहतील . 


९ ) “ वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना 
कर्जदाराच्या / जमीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर 
पगार कपात करता येणार नाही . संबंधीत कर्जदार | जमीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवर आहरण व संवितरण 


राहूल रेखावार, 
जिल्हाधिकारी, बीड 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३-१९ , २०२० : श्रावण , २२-२८ , शके १ ९ ४२ 


९ ७७ 


३ 
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसूचना 
क्र . जि . उ.नि / औद्यो/ नि.अशोका मा.व.औ उत्पा.सह सं . / नों अधिसुचना/ 
१५५३ / २०२०.- नोंदणी क्रमांक अजीडी /पीआरडी/ आय/ १६०/ २०२० दिनांक 
२३/०६/२०२० अन्वये जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , औरंगाबाद या 
पत्राद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , नियोजीत अशोका मागासवर्गीय 
औद्योगिक उत्पादन सहकारी संस्था , म . कोटनांद्रा ता . सिल्लोड जि . 
औरंगाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . उक्त अधिनियम कलम १२ 
( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ उत्पादक संस्था ” व उपवर्गीकरण “ औद्योगिक 
उत्पादक संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
औरंगाबाद, २३ जून २०२० . 

अनिलकुमार मुं . दाबशेडे, 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , औरंगाबाद . 


६ 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 

अधिसूचना 
क्र . जिदुविअ/ लातूर / सनि / अधिसुचना / ४१२ / सन- २०२०.- सहाय्यक 
निबंधक सहकारी संस्था ( दुग्ध ), लातूर या पत्राद्वारे अधिसूचित करीत 
आहेत की , अहिल्या ग्रामीण महिला बंदीस्त शेळी व मेंढी पालन व्यवसाय 
सहकारी संस्था मर्या . मोटेगाव ता . रेणापूर जि . लातूर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २४ च्या ९ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहाकारी संस्थेचे नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे वर्गीकरण 
करण्यात आले आहे , संस्थेचे नोंदणी क्रमांक एलटीआर / आरएनआर / 
एजीआर ( ओ ) /१३५७ / सन-२०२० दिनांक ३१/०३/२०२० असा आहे . 
लातुर , ३१ मार्च २०२० . 

बी.डी. दुधाटे, 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , लातूर . 


४ 


७ 


, 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसूचना 
क्र . सनिअ/ वि -२ /निश्राअससं / ६६४/ २०२०.- सहाय्यक निबंधक सहकारी 
संस्था , अंबाजोगाई, जि . बीड हे या पत्राद्वारे अधिसूचित करीत आहेत 
की , श्रावणी अभिनव सहकारी संस्था म . केंद्रेवाडी ता . अंबाजोगाई जि . 
बीड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९ 
( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. उक्त नियमाचे कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६० चे १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था आहे. 
बीड , १४ जुलै, २०२० . 

व्ही.एल. पोतंगले , 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , अंबाजोगाई, 

ता . अंबाजोगाई जि . बीड .. 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 

अधिसूचना 
क्र . जिदुविअ/ लातूर / सनि / अधिसुचना/ ४१४ / सन - २०२०.- सहाय्यक 
निबंधक सहकारी संस्था ( दुग्ध ), लातूर या पत्राद्वारे अधिसूचित करीत 
आहेत की , चंद्रगुप्त महिला बंदीस्त शेळी व मेंढी पालन व्यवसाय सहकारी 
संस्था मर्या. केळगाव ता . निलंगा जि . लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २४ च्या ९ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहाकारी 
संस्थेचे नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे, 
संस्थेचे नोंदणी क्रमांक एलटीआर/ एनजीए/ एजीआर( ओ) / १३६२ / सन-२०२० 
दिनांक ३१/०३/२०२० असा आहे. 
लातुर , ३१ मार्च २०२० . 

बी.डी. दुधाटे, 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , लातूर . 


८ 


, 


की , 


५ 
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसूचना 
क्र . जिउनी/प्रशासन/ शाहू अर्बन को . ऑप . सो / नोंदणी/ २०२०.- जिल्हा 
उपनिबंधक सहकारी संस्था , बीड हे या पत्राद्वारे अधिसूचित करीत आहेत 
शाहू 

अर्बन को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि . बीड ता . जि . बीड ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली असून जिचा नोंदणी क्रमांक बीएचआर / बीएचआर/ 
आरएसआर / सीआर / १४ ९ / २०२० दिनांक १/७/२०२० असा आहे . 

उक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १ ९ ६१ चे १० ( १ ) अन्वये जिचे वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था " 
उपवर्गीकरण " कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था ” असे करण्यात आले 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 

अधिसूचना 
क्र . जिदुविअ/ लातूर / सनि / अधिसुचना/ ४१६ / सन - २०२०.- सहाय्यक 
निबंधक सहकारी संस्था ( दुग्ध ), लातूर या पत्राद्वारे अधिसूचित करीत 
आहेत की , राजे यशवंतराव होळकर महिला बंदीस्त शेळी व मेंढी पालन 
व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. धसवाडी ता . अहमदपूर जि . लातूर ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २४ च्या ९ 
( १ ) आणि महाराष्ट्र सहाकारी संस्थेचे नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे वर्गीकरण 
करण्यात आले आहे , संस्थेचे नोंदणी क्रमांक एलटीआर / एपीआर / 
एजीआर ( ओ )/ १३६५ / सन -२०२० दिनांक ३१/०३/२०२० असा आहे . 

लातुर , ३१ मार्च २०२० . 


आहे . 


बीड , १ जुलै, २०२० . 


शिवाजी पं . बडे , 
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , बीड .. 


बी.डी. दुधाटे , 


, 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , लातूर . 


, 


९ ७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३-१९ , २०२० : श्रावण , २२-२८ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ 


पुरवणी 


, 


, 


९ 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 

अधिसूचना 
क्र . जिविअ / लातूर / सनि / अधिसुचना/ ४१८ / सन - २०२०.- सहाय्यक 
निबंधक सहकारी संस्था ( दुग्ध ), लातूर या पत्राद्वारे अधिसूचित करीत 
आहेत की , जगदंबा प्रसन्न महिला बंदीस्त शेळी व मेंढी पालन व्यवसाय 
सहकारी संस्था मर्या. आलमला तांडा ता . औसा जि . लातूर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २४ च्या ९ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहाकारी संस्थेचे नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे वर्गीकरण 
करण्यात आले आहे, संस्थेचे नोंदणी क्रमांक एलटीआर / एएसए । 
एजीआर ( ओ ) / १३१३८२/ सन-२०२० दिनांक ३१/०३/२०२० असा आहे. 

लातुर , ३१ मार्च २०२० . 


प्रश 


बी.डी. दुधाटे, 


सहाय्यक निबंधक , 


त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात 
आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये 
अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन 
संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पार 

चा तपशिल देण्यात आला 
आहे . 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती ,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 

आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी , माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी ,माजलगाव यांना 
जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


सहकारी संस्था ( दुग्ध ), लातूर . 


१० 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 

अधिसूचना 
क्र . कक्ष-२ / एनएनडी/ एमकेडी/ एचएसजी/ ( To ) ७०४ / २०२०.- सहाय्यक 
निबंधक सहकारी संस्था ता . मुखेड जि . नांदेड यांनी प्रमाणित केलेल्या 
धर्मविर छत्रपती संभाजीराजे गृहनिर्माण सहकारी संस्था म . मुखेड 
ता . मुखेड जि . नांदेड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० मधील सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम नियम 
क्रमांक २४ कलम ९ ( १ ) अन्वये क्रमांक एनएनडी/ एमकेडी/ एचएसजी/( To ) 
७०४/२० दिनांक ३०/०४/२०२० या क्रमांकान्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरिनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उपवर्गीकरण ” “भाडेकरु मालकीहक्क गृहनिर्माण संस्था ” असा आहे. 
नांदेड , ३० एप्रिल २०२० . 

( कलेटवाड के.एम.) , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ता . मुखेड. 


, 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांवः - राजेगाव ( घोडदरा ) तालुकाः-माजलगाव जिल्हा : - बीड 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर.) 
१ १४३ 

१.५ ९ 


एकुण 


१.५ ९ 


११ 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०२० / एल / एन / क्यु २८ / ०५.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व 
वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ दिनांक १ ९ 
जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) 
भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये 
प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव ०३ मौ.राजेगाव ( घोडदरा) 

ता माजलगाव जि.बीड 
प्रकल्पाचे विवरणः- गाव तलाव ०३ 
सामाजिक फायदे : - सिंचन 
(पायभूत सोयीसुविधा, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


सदर 


१ 


लागू नाही. 


लागू नाही. 


परिशिष्ट ५ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३-१९ , २०२० : श्रावण , २२-२८ , शके १ ९ ४२ ९ ७९ 
परिशिष्ट ३ 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 
गावाचे नांव : - राजेगाव तालुका : - माजलगाव जिल्हा :- बीड 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 

निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 
अ.क्र.स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर.) 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 

देण्यात आला आहे . 
परिशिष्ट ४ 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 

असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती ,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 

हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 

करणार नाही. 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 

पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे: 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 

उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. 

पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 

हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये 

जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत 
उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी,माजलगाव करण्याचे काम हाती घेईल . 
यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 

आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
माजलगाव यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 

अधिकारी, माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी ,माजलगाव यांना 
जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे. 


लागू नाही . 


दिनांक : १०.०८.२०२० 
ठिकाण : माजलगाव 


शोभा ठाकूर 


उपविभागीय अधिकारी 


माजलगाव . 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- मैंदवाडी( सारुकवाडी ) तालुकाः-धारुर जिल्हा :- बीड 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर.) 
१ ३ ९ २ 

०.०८ 
२ ३ ९ २ 

०.४३ 
३ ३ ९ ४ 

०.३६ 
३ ९ ४ 

०.३५ 
५ ३ ९ ४ 

०.४७ 
६ ३ ९ ४ 

०.०७ 
३ ९ ५ 

०.१६ 
३ ९ ५ 

०.१० 
८ 


एकुण 


२.०२ 


१२ 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०२० / एल / एन / क्यु ८० / ०५.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११ / २०१४ / सीआर/ ७७ / अर 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव ०१ मौ.मैंदवाडी ( सारुकवाडी ) 

ता.धारुर जि.बीड 
प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव ०१ 
सामाजिक फायदे : - सिंचन 
(पायभूत सोयीसुविधा , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - मैंदवाडी( सारुकवाडी ) तालुका : - धारुर जिल्हा :- बीड 
अ.क्र . स.नं. / ग.नं . 

क्षेत्र ( हे आर . 


१ 


लागू नाही. 


, 


लागू नाही. 


परिशिष्ट ५ 


लागू नाही. 


लागू नाही . 


: 


शोभा ठाकूर 


१ 


९ ८० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३-१९ , २०२० : श्रावण , २२-२८ , शके १ ९ ४२ भाग १ - पुरवणी 
परिशिष्ट ४ 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 

अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 

असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 

तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 

व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक हाती घेईल. 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी 

आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी ,माजलगाव यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल. 

जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव 

अधिकारी ,माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी , माजलगाव यांना 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 

जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 
दिनांक : २५.०६.२०२० 

परिशिष्ट १ 
ठिकाण : माजलगाव 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव :- अंजनडोह तालुका :-धारुर जिल्हाः- बीड 
उपविभागीय अधिकारी 

अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर.) 
माजलगाव . 

९ १ 

१.१२ 
२ ९ १ 

०.६६ 
१३ 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

एकुण 

१.७८ 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ )) 

परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव ०८ मौ.अंजनडोह 
नुसार अधिसुचना 
क्र .२०२० / एल / एन / क्यु ३६ / ९५.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसुल व 

ता.धारुर जि.बीड 

प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव ०८ 
वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ दिनांक १ ९ 

सामाजिक फायदे : - सिंचन 
जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) 

( पायभूत सोयीसुविधा , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 
भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये 

परिशिष्ट ३ 
प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत गावाचे नांव :- अंजनडोह तालुका : - धारुर जिल्हा :- बीड 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 

अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर.) 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 

परिशिष्ट ४ 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात 
आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये 

परिशिष्ट ५ 
अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

१ ) प्रशासकाचे पदनाम : 
त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळेविस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित २ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही . 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
आणि त्या अर्थी ,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम ( १ ) कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक 
अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे. अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी 
त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी, माजलगाव यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 

येईल 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 

नोट प्रस्तुत 

जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 
कोणतीही व्यक्ती ,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा ठिकाण :: माजलगाव , दिनांक : १०.०८.२०२० 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. 

उपविभागीय अधिकारी 

माजलगाव 


१ 


लागू नाही. 


लागू नाही . 


लागू नाही 


लागू नाही. 


, 


शोभा ठाकूर 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A, NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


